देशातील एम.बी.बी.एस. जागांच्या संख्येत वाढ 
करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन करणेसाठी 
निधी वितरण करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक : पुमाअ-२०२३/प्र.क्र.४२५/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ०७ मार्च, २०२४ 


वाचा : वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २३.०२.२०२४ 
शासन शुद्धीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयामधीळ परिच्छेद क्र.९ मध्ये “सदर शासन निर्णय वित्त 
विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ५५/०२/२०२४ केंद्र पुरस्कृत 
योजनेतील केंद्र व राज्य हिस्सा अंतर्गत निधी वितरणासाठी असळेळी 900% मर्यादा व बीम्स 
प्रणालीवर वितरित केलेल्या मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.” असे नमूद आहे. 

या ऐवजी 

“सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१०/२४/ 
कोषा-प्रश्ा.५, दिनांक १४/०२/२०२४ नुसार केंद्रीय योजना व त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा अंतर्गत 
निधी वितरणासाठी असलेली १००% मर्यादा व त्यास अनुसरुन बीम्स प्रणालीवर वितरीत केलेल्या 
निधी मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७१४५९३९६५१३ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR कक on 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


JAYA geist 
SHETTY | Bese 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

आयुक्त, 

वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, 

मुंबई 


प्रत:- माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी 
१. उपसचिव तथा राज्य योजना व्यवस्थापक (नोडल अधिकारी), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी 
द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२३/प्र.क्र.४२५/प्रशा-१ 


२. उपसचिव (अलेप), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३. संचालक तथा सिंगल नोडल एजन्सी, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई, 
४. कक्ष अधिकारी (व्यय -१३/अर्थ-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४७५), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. संबंधित सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्याळय,(संचाळनालयामार्फत), 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (संचालनालयामार्फत), 

qo. निवड नस्ती (प्रशञा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


